मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे यांच्या अंतर्गत 
अधीक्षक अभियंता,सातारा सिंचन मंडळ यांचे 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता,कोयना बांधकाम 
विभाग क्र.१,कोयनानगर व त्याअंतर्गत ४ उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. क्र. FEAT २०२३/प्र.क्र.४२/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४.१०.२०२३ 


संदर्भ :- 9) शासन निर्णय क्र. क्र. मुदवा २०२३/प्र.क्र.४२/जवि, दि.१४.०३.२०२३ 
२) मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.मुअ(जसं)/ 
आस्था-४/मुदतवाढ/३८२७/२०२३, दि.१०.०८.२०२३ 


शासन निर्णय: 
अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा यांच्या आधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
कोयना बांधकाम विभाग क्र.१, कोयनानगर व त्याअंतर्गत ४ उपविभागीय कार्यालयामधील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १०१ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०४ पदांना दि. ०१.०९.२०२३ d 
दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत किंवा त्या पदावर संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या 
दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यास येत आहे. (तपशील सोबतच्या विवरणपत्रात दिलेला आहे.) 


अ.क्र | कार्यालयाचे नाव | विभाग/उपविभागाचे नाव सात्ततीकरणासाठी नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील 
प्रस्तावित पदांची संख्या 
१) विभागीय कार्यालय ३४ 
२) कोयना बांधकाम उप विभाग 
का.अ., कोयना ।क्र.१(अ),कोयनानगर i 
बांधकाम विभाग | 3) कोयना बांधकाम उप विभाग 
- : | क्र.१,कोयना.नग | क्र.१(बो,कोयनानगर वि 
र ४) कोयना बांधकाम उप विभाग 
क्र.१(ड),कोयनानगर Me 
4) कोयना बांधकाम उप विभाग = 


क्र.४(ब),कोयनानगर 


एकूण शिंग 


शासन निर्णय क्रमांकः FEAT २०२३/प्र.क्र.४२/जवि 


२. उक्त पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च "मागणी क्र. आय.५, (नियत अस्थायी आस्थापना) मुख्य 
लेखाशीर्ष ४८०१ वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१ जलविद्युत निर्मिती ००१- संचालन व प्रशासन (०७) 
अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा अंतर्गत (0)(03) कोयना धरण पायथा वीजगृह (डावा 
तट)(कार्यक्रम) (४८०१ ३९४७),(०७)(०१) कोयना जलविद्युत प्रकल्प टप्पा ४ (कार्यक्रम) (४८०१ ३९२९)" या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. ३१.०८.२०२३ व शासन शुध्दीपत्र क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०६.०९.२०३ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३१००४१४३२०७०७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
AM RUT AA J IT 1 VERNMENT OF MAHARASHTRA, ००-॥॥ 


'4195bb66e7d7e8265: \08f913b99e85fc47d 
seri ‘TE4BSACCESE7FOIFOC3FE. 
Date: 2023. 0" 
(अ.अ.इनामदार) 


सोबत:- विवरणपत्र. शासनाच्या अवर सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 


१ 
२ 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/नागपूर 

३) मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे 

8) अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ,सातारा (२ प्रती) 

५) अधीक्षक अभियंता,प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष,जलसंपदा विभाग,पुणे. 
६) कार्यकारी अभियंता,कोयना बांधकाम विभाग क्र.१,कोयनानगर (३ प्रती) 

७ जल विद्युत, संग्रहार्थ 


SS LEC LDC जळी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FEAT २०२३/प्र.क्र.४२/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा २०२३/प्र.क्र.४२/ज.वि., दि. ०४.१०.२०२३ चे 
विवरणपत्र १ 
(दि .०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
अ.क्र पदनाम कोयना बांधकाम विभाग क्र.१, कोयनानगर व ४ 
उपविभाग 
Za २ ३ 
pa कार्यकारी अभियंता 
२ | उप अभियंता (उप कार्यकारी SO 
अभियंता) 
उप विभागीय अभियंता ४ 
४ । कनिष्ठ अभियंता/ १८ 
शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक १६ 
विभागीय लेखापाल काशा 
७ । प्रथम लिपिक शिका 
वरिष्ठ लिपिक ९ 
९ ।लघु टंकलेखक काशा 
१० | कनिष्ठ लिपिक/लि.टं 1 पै | 
११ | भांडारपाल काशा 
१२ | सहाय्यक भाडारपाल शिका 
१३ | टंकलेखक ७ 
१४ । आरेखक/आरेखक श्रेणी-१ शा 
१५ । सहाय्यक आरेखक/ आरेखक श्रेणी-२ 1 प 
१६ | अनुरेखक /आरेखक श्रेणी-३ ४ 
१७ | संगणक es ay 
१८ | वाहनचालक षु 
१९ ।नाईक a 
२० | शिपाई शिका 
२१ | चौकीदार षु 
एकूण PH 
AMRUTA AJIT 
INAMDAR झं 
(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः FEAT २०२३/प्र.क्र.४२/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा २०२३/प्र.क्र.४२/ज.वि. दि. ०४.१०.२०२३ चे 


(दि .०१.०९.२०२३ ते दि. 28.02.2028) 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची नांवे पदनाम निहाय यादी. 


कोयना बांधकाम विभाग क्रमांक १, कोयनानगर 


अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव पदनाम सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
a श्री.सिताराम रामचंद्र चाळके मजूर ३०/४/२०२५ 
२ _ श्री.बंडू किसन सपकाळ मजूर ३०/९/२०२५ 
३  । श्री.संजय मानाजी देसाई मजूर ३०/६/२०२७ 
४ | MATAR गणपत चव्हाण मजूर ३१/७/२०२७ 
एकूण 


Digitally signed by AMRUTA AJIT INAMDAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESO! 
8913999९85 


25.4 
sshtra, 


fc47d. 
seriall (0६5६750119 
अ 
Date: 2023.10.04 1. 405'30' 


(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


